ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे ६७ 
खाटांची वाढ करुन एकूण ५७४ खाटांचे 
जिल्हा रुग्णालय व संदर्भ सेवा रुग्णालय 
(सुपर स्पेशिलिटी रुग्णालय ) सुरू करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१५/प्र.क्र.४०९/आरोग्य-३ अ 
ए विंग , १० वा मजला, गो.ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
लो.टि. मार्ग क मुंबई- ९१०० 004 
दिनांक :-१७ जुले, २०१८ 


१) सह संचालक रुग्णालये (राज्यस्तर) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
संआसे/ कक्ष ३/टे-३/जिरु ठाणे श्रेणीवर्धन/जा.क्र १२१-२२/१८, दि. १०.०१.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयास ३३६ खाटांची मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर 
विविध आरोग्य विषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी पाच वार्ड नव्याने सुरु करण्यात 
येऊन एकूण ३१ खाटांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर रुग्णालयात ३६७ खाटा 
कार्यान्वित होत्या. सदर रुग्णालयाच्या खाटांमध्ये वाढ करण्याबाबत व तेथे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय 
सुरू करण्यासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी कडून होत असलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर) यांनी उपरोक्‍त पत्रान्वये ठाणे जिल्हा सामान्य 
रुग्णालयाच्या खाटांमध्ये वाढ करणे व त्या ठिकाणी संदर्भ सेवा रुग्णालय सुरु करण्याच्या प्रस्ताव 
शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या सध्याच्या ३६७ खाटा मध्ये go खाटांची वाढ करण्यास 
आणि त्या ठिकाणी १४० खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्णालय (सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय) सुरु करण्यास 
पुढील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रुग्णालयाच्या सध्याच्या खाटा व वाढीव मंजूर खाटा 
याबाबतचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे. 


अ) जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे 


Existin bed 
अक. No. Name of Ward 6 Proposed 
Beds 
Bed 
1 Medical Ward 64 Lee Ge | 
2 Surgical (Including ENT) 50 | oi 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -2(0)] 5/प्र.क्र.409/आरोग्य-3 अ 


3 Ortheopaedic 50 | lO 
4 ANC /PNC /Labour Room / Eclampsia) (Septic) 46 34 
5 Gynaec Ward 15 i oe 
[-— — #6. — i] Pediatric Ward 20 E> AG 
7 Trauma Care Unit (TCU) 12 5 
| 8s Intensive Care Unit (ICU) 7 12 
| og Isolation Ward 7 3 
10 Burn Ward 25 | OC 
11 Eye Ward 20 eee a 
12 TB & Chest Ward 20 | _— @: | 
Timely Formed New Wards 
13 SNCU Ward 12 | 0 
14 NRC Ward 10 ee 
15 Psychiatric Ward 4 2 
16 Prisoner Ward 2 3 
17 Hematology Ward 3 2 
TOTAL :- 367 67 
ब) संदर्भ सेवा रुग्णालय, ठाणे (सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल) 
शि 
No Department शया Beds 
{ Cardiology & Cardio Vascular 
Section 
ICCU 10 
ICCU(Cath Lab) 10 
Male Ward 10 
Female Ward 10 
2 | Neurology & Neuro Surgery Section 
ICCU 10 
Male Ward 15 
Female Ward 15 
3 | Oncology & Onco Surgery Section 
ICCU 10 
Male Ward 15 
Female Ward 15 
4 | Nephrology & Dialysis Section 
Nephrology Ward 10 
Dialysis Ward 10 
TOTAL :- | ss: 140 | 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -2(0)] 5/प्र.क्र.409/आरोग्य-3 अ 


ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या वाढीव ६७ खाटांसह एकूण ५७४ खाटांचे जिल्हा 
रुगणाळलय आणि त्या ठिकाणी नविन संदर्भ सेवा रुग्णालय (सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय) सुरु 


करण्यासाठी इमारतीचे अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात यावी. 
सदर निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१७१६२७३५३९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


. मा. मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय, मुंबई 
. मा. विरोधी पक्ष नेते महाराष्ट्र विधान सभा/विधान परिषद विधान मंडळ सचिवालय 


Rajendra 
Shamraoji 
Kaurte 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Health Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77ad50aba 
9dc28bb31a482e03c7ee7b6f64d8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c593368faa24e2 
0d6f8985f510118e6fclaf8b04a443ee8, cn=Rajendra 


Shamraoji Kaurte 
Date: 2018.07.17 20:22:41 +05'30' 


(रा.शा.कौरते) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


३. मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई 


चि 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


. उप संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 
. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 


१०.वित्त विभाग (कोषागारे/प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 
११.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१२.निवड नस्ती (कार्यासन आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


